दिनांक :- १७ ऑक्टोंबर, २०१९ 


दि.२४.०८.२००६. 


शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दिनांक ०१.०४.१९९६ ते 
३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक 
२४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द झालेल्या 
अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा..... 


महाराष्ट्र हासन 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१६/प्र.क्र.२४ (भाग-१)/ आस्थापना-१, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २००६/७७/आस्था-१, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २००६/७७/आस्था-१, दि.२४.०८.२००६ 


नुसार अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते ३१.०३.२००३ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमधील अनुक्रमांक 
७०० येथे श्री.विजय प्रल्हाद बावीस्कर, कनिष्ठ अभियंता यांचे नाव समाविष्ट आहे. श्री.बावीस्कर यांच्या 
नियमित नियुक्ती दिनांकामध्ये बदल झाल्यामुळे त्यांच्या सुधारित नियुक्‍ती दिनांकानुसार त्यांचे नांव 
अनुक्रमांक ३४३-अ येथे समाविष्ट करुन खालीलप्रमाणे सुधारित नोंद घेण्यात येत आहे. सदर नियमित 
नियुक्‍ती दिनांक हा केवळ सेवाज्येष्ठता प्रयोजनार्थ मंजूर करण्यात येत आहे. याबाबतचे इतर कोणतेही 
लाभ श्री.बावीस्कर यांना देय असणार नाही. 


अ.क्र कनिष्ठ | जन्म दिनांक | शैक्षणिक | नियमित | जात शेरा 
अभियंत्यांचे अर्हता | नियुक्ती | प्रवर्ग 
नांव दिनांक 
३४३-अ | श्री.वेजय । ०९.०८.१९७४ | डी.सी.ई. | ०१.०४.१९९९ | अ.ज. | नियमित नियुक्‍ती 
प्रल्हाद दिनांक २८.०५.२००१ 
बावीस्कर ऐवजी दिनांक 
०१.०४.१९९९ असा 
सुधारित करण्यात येत 
आहे. सबब, 


श्री.बावीस्कर यांचे नांव 
ज्येष्ठता क्र.9७०० ऐवजी 
क्र. 383-3 येथे 
समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. श्री.बावीस्कर यांची 
क्र.७०० येथील नोंद रद्द 
समजण्यात यावी. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१६/प्र.क्र.२४ (भाग-१)/ आस्थापना-१ 


२. सदरहू शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९१०१७१२५५५००७१८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. ; Digitally signed by Satish Kashinath Hadpe 
DN: c=IN, o=Government Of Mah: 
Satish Kashinath = 
2.5.4.2( 
687740९ a 
H d serialNumber=447c8b11201db56e60bd92a6c6"60347e6c16 
a p e €c635920cc8ec2fa918e790339, cn=Satish Kashinath Hadpe 


Date: 2019.10.17 13:00:01 +05'30' 


(सतिश का. हडपे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 

१. प्रधान सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 

५. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 

६. श्री.विजय प्र.बावीस्कर, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, निफाड मार्फत- अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 

७. कक्ष अधिकारी (संगणक शाखा / आस्थापना-३/ सेवा-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती कार्या. आस्था-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


